संदर्भ : 
१) 
२) 
3) 
8) 
4) 
प्रस्तावना : 


मंगळवेढा उपसा सिंचन योजना ता. 
मंगळवेढा जि. सोलापूर या योजनेच्या 
अंदाजपत्रकास नव्याने प्रशासकीय मान्यता 
मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१९/(१०१/२०१९)/भाग-१/जसंअ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- १४ मार्च, २०२४ 


शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग क्र.संकीर्ण-२०१३/(१३१/२०१३)/जसं (नि), 

दि. ०६.०९.२०१४. 

शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग क्र. संकीर्ण-२०१४/(९६/१४ /जसं(आस्था), दि. 
२३.११.२०१६ 

अधीक्षक अभियंता तथा सदस्य सचिव, राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समिती-२ पुणे 
पत्र क्र./कोसंचिमं/कोसचिवि-४/मंगळवेढाउसिंयो/१२४३/२०२३ / 

दि. १८.०८.२०२३. 

कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे यांचे पत्र जा.क्र. 
मकृखोविम /०३/(१४८/२०२०)/प्रबां-१/०५२५३ दि.१२.०९.२०२३. 

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण पत्र मजनिप्रा मकृखोविम/प्रमा/२०१४/ 
८५/१७०, दि.१२.०३.२०२४. 


मंगळवेढा तालुक्‍यातील सिंचनापासून वंचित असलेल्या ३५ गावांना सिंचनाच्या सुविधा 


उजनी प्रकल्पामधून उपलब्ध होण्यासाठी या भागातील शेतकऱ्यांची आग्रही मागणी होती. मंगळवेढा 


तालुक्यातील सदरील ३५ गावांपैकी ११ गावे म्हेसाळ योजनेत समाविष्ट असून उर्वरीत २४ गावांसाठी 
मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेस सन २०१३-१४ च्या दरसूचीवर आधारित रू. ५३०.०४ कोटी किंमतीस 
दि. ६.९.२०१४ च्या शासन निर्णयानुसार प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. 


मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेस प्रशासकीय मान्यता प्राप्त होऊन जवळपास ५ वर्षात काहीही 


खर्च झाला नसल्याने विषयांकीत योजनेची यापूर्वी शासन निर्णय संदर्भ क्र.१ अन्वये प्रदान केलेली 


प्रशासकीय मान्यता व्यपगत झाली आहे. 
त्यानुसार मंगळवेढा उपसा सिचन योजनेस नव्याने प्रशासकीय मान्यता देण्याचे शासनाच्या 
विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/(१०१/२०१९)/भाग-१/जसंअ 


शासन निर्णय :- 


मंगळवेढा उपसा सिंचन योजना ता. मंगळवेढा जि.सोलापूर या योजनेस wists अटींच्या 
अधीन राहून जलसंपदा विभागाच्या सन २०२२-२३, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सन 
२०२२-२३ च्या तसेच महाराष्ट्र जीवन प्राधीकरणाच्या सन २०२१-२२ च्या दरसूचीवर आधारित एकूण 
रू. ६९७.७१ कोटी (रू. Perl सत्त्या"/णव कोटी एक्काहत्तर लाख फक्त) इतक्या किंमतीच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


१. प्रकल्पास आवश्यक असलेल्या सर्व वैधानिक व तांत्रिक मान्यता प्राप्त केल्याखेरीज 
प्रकल्पाचे बांधकाम सुरु करण्यात येऊ नये. 

२. राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीच्या छाननी अहवालातील मुद्यांची पूर्तता झाल्याची 
खातरजमा करण्यात यावी. 

३. आर्थिक दायित्व निर्माण होईल sen नवीन घटकांचा शासन मान्यतेशिवाय प्रकल्पात 
समावेश करू नये. 

४. प्रशासकीय मान्यता म्हणजे अहवालातील तांत्रिक बाबी अथवा निविदा विषयक क्षेत्रीय 
स्तरावरील निर्णयास मान्यता गृहित धरली जाणार नाही. सदर प्रकल्पासाठी कोणत्याही 
प्रयोजनार्थ मंजूर प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेबाहेरे जाऊन, निधी वितरण अथवा 
अतिरिक्त खर्च करू नये. तसेच, या संदर्भात प्रचलित शासन निर्णय, नियम, cvc ची 
मार्गदर्शक तत्वे, वित्तीय अधिकार मर्यादा, विहित केलेली निविदा कार्यपध्दती याची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी. 

५. संपूर्ण लाभक्षेत्रामध्ये पाणीवापर संस्था स्थापन करून सिंचन व्यवस्थापन पाणीवापर 
संस्थेस हस्तांतरीत करावे. 

६. प्रकल्प विहित वेळेत पूर्ण होऊन शेतकरी / लाभार्थी यांना लाभ होईल या दृष्टीने नियोजन 
करावे व अनुपयुक्‍त सिंचन क्षमता निर्माण होणार नाही, याबाबत दक्षता घ्यावी. 


प्रकल्पाच्या उपशिर्षनिहाय तरतुदीचा गोषवारा परिशिष्ट-१ मध्ये सोबत जोडला आहे. 


सदर योजनेचा खर्च ४७०० ००९६ मोठे पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, ८० सर्वसाधारण, १९० 
सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका (०२) (०२) महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास 
महामंडळास भाग भांडवली अंशदान(उर्वरीत महाराष्ट्र )(कार्यक्रम) ५४,गुंतवणुका आय-५ या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा. 


सदर शासन निर्णय नियोजन व वित्त विभागाच्या अनुक्रमे अनौपचारीक संदर्भ क्र. १३०/२०२४, 
दि. १२/०३/२०२४ व संदर्भ क्र.१३३/२०२४, दि. १३/०३/२०२४ अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीने व मा. 
मंत्रीमंडळाच्या दिनांक १३/०३/२०२४ रोजीच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/(१०१/२०१९)/भाग-१/जसंअ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३१४१७३८३४७५२७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


Wa: 


C Av AD -5 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by JAYA PRAVIN POTDAR 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
RESOURCES DEPARTMENT, 


2.5.4.20=a6bf66f95dd09d40d69a5737642a79f0e7da9d3150abc 
54cc7bad607088c7c18, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=45E2D63499928F8B69AB9E8EA3E7CBAB44D2E7 
9B3CF5C253F37180C7E6DE4371, cn=JAYA PRAVIN POTDAR 
Date: 2024.03.14 17:48:25 +05'30' 


(जया पोतदार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा व विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 


मा. उपमुख्यमंत्री, (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (जसं), जलसंपदा विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 


८. सचिव (लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 


सचिव (प्रकल्प व समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


. महासंचालक, संकल्पन, प्रशिक्षण, जलविज्ञान, संशोधन व सुरक्षा, नाशिक 
. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे 

. मुख्य अभियंता (जसं) व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. मुख्य अभियंता, जलविज्ञान व धरण सुरक्षितता, नाशिक 

. आंतरवित्तीय सल्लागार व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१७. 


महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य मुंबई/ नागपूर 


१८. सर्व उपसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१९. जसंअ कार्यासन निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/(१०१/२०१९)/भाग-१/जसंअ 


परिशिष्ट-१ 
शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१९/(१०१/२०१९)/भाग-१/जसंअ दिनांक १४/०३/२०२४ 
उपशिर्षनिहाय गोषवारा 
अ.क्र.  उपशिर्ष प्रस्तावित नव्याने प्रमा नुसार तरतुद 
(रक्‍कम रु. लक्ष) 

a) RIS कामे 
q ॥-प्राथमिक कामे २५८.११ 
२ B- भूसंपादन १७२४.६६ 
३ C- कामे २७५८४.८१ 
४ [)-विमोचक १३०.१७ 
५ K- इमारती ७८७.५० 
g M- वृक्षारोपण ३३.६६ 
७ 0-संकौर्ण ८०.२८ 

P- देखभाल दुरुस्ती ५९५.११ 
९ (0-संयंत्रे ३१.२० 
qo | ३-दळणवळण ४३८.५८ 
११ ।-पर्यावरण ३८.४३ 

एकुण (अ) ३१७०२.५१ 

ब) कालवे व वितरण व्यवस्था 
१२ [_|)मातीकाम ३१९०.६४ 

॥)वितरण व्यवस्था(>॥)॥९) २७३०९.९८ 

Hrs) 0400.62 

एकुण कामे(अ--ब) ६२२०३.१३ 
१३ ।आस्थापना व इतर ७५६८.३२ 

एकंदर एकुण ६९७७१.४५ 

JAYA PRAVIN a त. 
POTDAR aera 
(जया पोतदार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


